राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 
परिवीक्षाधीन उपअधीक्षक (गट-ब) पदावरील 
अधिका-यांना पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२७१२/प्र.क्र.१३९ (भाग-२)/राउशु-१ 


शासन आदेशा- 
राज्य उत्पादन शुल्क विभागामध्ये उपअधीक्षक (गट-ब) या संवर्गात दोन वर्षाच्या परिवीक्षाधीन 


मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 
मुंबई- ४०० ००५ 
दिनांक: ३० मे, २०१४. 


कालावधीसाठी यापूर्वी नियुक्त करण्यात आलेल्या खाळील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना पुढीलप्रमाणे 


करण्यात येत आहे. 
अ.क्र prada ara =| परिवीक्षाधीन कालावधीतील सध्याची पदस्थापना 
नियुक्ती 
धिर २ ३ | 
१ | डॉ. विठ्ठल तु. भुकन उपअधीक्षक, मुंबई शहर-२, उपअधीक्षक, राउश्यु, अलिबाग, 
रायगड 
२ _ श्री. शशिकांत वि. = | कल्याण, जि. ठाणे उपअधीक्षक, राउश्यु, मुंबई शहर-२, 
मुंबई शहर 
३ | श्री. गणेश वि. बारगजे  । मे. टिळकनगर पवनी, जि. | उपअधीक्षक, Weal, जि. अहमदनगर 
अहमदनगर 
४ । श्री. प्रविण सु. तांबे धीक्षक कार्यालय, कोल्हापूर उपअधीक्षक, WS, मुंबई उपनगर-१ 
५ | श्री. रविकिरण र. कोले , जि. रत्नागिरी उपअधीक्षक, राउशु, सोलापूर 
६ | at. प्रमोद सु. सोनोने मे. श्रीराम स.सा.का., जि. सातारा उपअधीक्षक, राउशु, नागपूर-१ 
७ । श्री. युवराज गो. राठोड  । मे. आनंद डिस्टीलरी, अमराव उपअधीक्षक, राउझु, मुंबई हाहर-१ 
८ (aL सुधाकर ल. कदम | A निफाड स.सा.का., निफाड, जि. | उपअधीक्षक, weal, जि. नाशिक 
नाशिक 
९ | श्री. सुरजकुमार ग. रामोड । मे. महाराष्ट्र प्टीलरीज, जि. | उपअधीक्षक, WS], कल्याण मुरबाड, 
औरंगाबाद जि. ठाणे 
१० | श्रीमती स्नेहा सु. सराफ । मे. बॉम्बे TaN, तळोजा, जि. रायगड | उपअधीक्षक, Weal, मे. बॉम्बे ब्रेबरीज, 


तळोजा, जि. रायगड 


2. 


हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ 
कार्यभार स्वीकारावा. या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता आयुक्त, 


राउशु यांनी पुढील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२७१२/प्र.क्र.१३९ (भाग-२)/राउशु-१, दि. ३० मे, २०१४. 


अ) हे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. नव्याने 
पदस्थापना झालेले अधिकारी त्यांच्या सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त होऊन रूजू होण्यासाठी 
आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रूजू करून घ्यावे. सदर अधिकाऱ्याला रूजू करून न घेतल्यामुळे काम 
न देता सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ ठरवून वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधीत अधिकाऱ्यांना 
जबाबदार धरण्यात येईल. 

ब) या आदेशात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरतील. 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी संपुष्टात आल्याबाबतचे किंवा 
वाढविल्याबाबतचे आदेश स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१४०५३०१७४५१०७५२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kiran 


K | [ चै al Harishchandra Dhabade 


DN: CN = Kiran Harishchandra 


7 Dhabade, C = IN, S = Maharashtra, 
H a r | 5 h C h a a d fa O = Govt. of Maharashtra, OU = 
Home department 
Dhabade Date: 2014.06.02 15:33:01 +05'30 


किरण ह. धबडे 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


) महालेखापाल-१/२, (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) सर्व विभागीय उप आयुक्त ,राज्य उत्पादन शुल्क. 
) सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


संबंधित सर्व उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (आयुक्‍त, WTSI यांचेमार्फत) 
मा. मंत्री (RSA) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

कार्यासन, राउशु-१, AAS. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


